CPGRAMS (PG PORTAL) वरील प्रलंबित 
तक्रारी fears मोहीम (दि.०१/११/२०२३ ते 
दि.३०/११/२०२३) राबवून कमी करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक:-पोर्टल-२०२०/प्र.क्र.४७/का-२९अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-३१ ऑक्टोबर, २०२३. 


शासन परिपत्रक :- 


प्रति, 


केंद्र सरकारचे CPGRAMS (PG PORTAL) प्रणाली व राज्य शासनाचे आपले सरकार प्रणालीचे 
एकत्रिकरण करुन एकच तक्रार निवारण प्रणाली आपले सरकार २.० दि.१८/०९/२०२३ कार्यान्वित झाले 
आहे. यास्तव दि.१८/०९/२०२३ पूर्वीचे CPGRAMS (PG PORTAL) वरील तक्रारींची प्रलंबितता तात्काळ 
निकाली काढण्यात याव्यात. 


CPGRAMS (PG PORTAL) वरील दि.१८/०९/२०२३ पूर्वीच्या प्रलंबित तक्रारी बाबत अ.मु.स. 
(प्र.सु.,र.व का.), सामान्य प्रशासन विभाग यांच्याकडून विभाग निहाय आढावा खाली दिलेल्या 
विवरणपत्रानुसार घेण्यात येणार आहे. तरी सर्व विभागांनी आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी 
CPGRAMS (PG PORTAL) वरील दि.१८/०९/२०२३ पूर्वीच्या तक्रारी निकाली काढाव्यात व याकरीता एक 
विशेष मोहीम (दि.०१/११/२०२३ ते दि.३०/११/२०२३) राबवावी जेणेकरुन प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा जलद 
गतीने होईल. 

या विशेष मोहिमेअंतर्गत जो विभाग पुर्णत: तक्रारींचे निराकरण करेल त्या विभागातील 
अधिकारी/कर्मचा-यांची गोपनिय अहवालात विशेष नोंद संबंधित विभागांकडून घेण्यात यावी. तसेच ज्या 
विभागातील तक्रारींचे निवारण केल्यानंतर नागरिकांकडून प्रतिसाद उत्तम असेल त्या तक्रारीबाबतचा निवारण 
केल्याचा तपशिल केंद्र शासनाकडून प्राप्त सुचनांनुसार सदर विभागांची प्रसिध्दी अप्पर मुख्य सचिव (प्र.सु.र 
व. 1.) यांच्या शासकीय Twitter खात्यावर देण्यात येईल. 

सदर शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र २०२३११०११२१६२६४५०७ असा आहे. हे शासन परिपत्रक, 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=04f6ff0d1 ef522f4e1 9358cfac66e30d 146fa47249¢32a35645 
5a756d05ec1a9, postalCode=400032, st=Mahi 


seria INumber=F49173DCDA3F795FF41A69777F5A6C2DED24F621C 
D434ABBB169565D1ABDAA1F, cn=SUJATA MANOJ SAUNIK 
ite: 2023.11.01 12:16:53 +05'30' 


(सुजाता सौनिक) 
अप्पर मुख्य सचिव ( प्र.सु.र व. का. 


सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव, 
संचालक, एनआयसी, ११ वा माळा, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

अप्पर मुख्य सचिव (प्र.सु.र व. का.) यांचे स्वीय सहायक 
श्रीम.रो.दि.कदम-पाटील यांचे स्वीय सहायक 

निवड नस्ती (कार्या-२९३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पोर्टल-२०२०/प्र.क्र.४७/का-२९अ 


विवरणपत्र - प्रलंबित तक्रारींचा प्रगती अहवाल 


अ.क्र. | मंत्रालयीन दि.१८/०९/२०२२३ | आढावा बैठक (किती तक्रारींचा निपटारा केली त्याची | निपटारा 
प्रशासकीय विभाग । प्रलंबित तक्रारी संख्या) न 
पहिली दुसरी तीसरी करण्याची 


(दि.०९/११/२३) | (दि.२०/११/२३) | (दि.३०/११/२३) | कारणे 


पृष्ठ २ पैकी २ 


